अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सिंधुदूर्गनगरी यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी व 
त्यांच्या अंतर्गत ७ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१९. 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१८/(प्र.क्र.२६५/१८)/मोप्र-१, 
दि.२५/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/११७६ दि.१९/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे- 


सावंतवाडी व त्यांच्या अंतर्गत ७ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील १६० 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ६४ अस्थायी पदांना 


(विवरणपत्र-“ब*) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५ (नियत 


अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 


अंशदान, (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (४७०१ आय 


१८९)” लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५ 


(रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ एच ७५४)” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या काळावधीत सदर पदावर 


कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २० १९०४२६१५१०१८५१२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Ti r m a nwa r 5 चै n to 5 h Ranishan ned by Tirmanwar Santosh 


: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, 


Ram ki 5 h a n C =IN, S = Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2019.04.26 15:14:43 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ ते ब” शासनाचे उप सचिव. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस, 
५. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रत, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २६/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी व 

त्यांच्या अंतर्गत ७ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. पदनाम का. अ., सिंधुदूर्ग | तिलारी कालवा | तिलारी कालवा | तिलारी कालवा | तिलारी कालवा तिलारी तिलारी | गुणनियंत्रण | एकूण 
क्र पाटबंधारे प्रकल्प | उपविभाग क्र.१, | उपविभाग क्र.२, | उपविभाग क्र.३, | उपविभाग क्र.४, शिर्षकामे शिर्षकामे | उपविभाग, 
बांधकाम विभाग, | कोनाळकट्टा चराठे- कोनाळकट्टा चराठे- उपविभाग क्र.२, | उपविभाग | कोनाळकट्टा 
चराठे- सावंतवाडी सावंतवाडी कोनाळकट्टा क्र.५, 
सावंतवाडी कोनाळकट्टा 

| 9 | 2 3 — षु ६ — ee ८ ९ | 9 | ० ia | १ 
१ | कार्यकारी अभियंता १ शिका he = =a १ 
२ | उप. का.अ./स. अ. श्रे-१/ १ १ १ १ १ १ १ १ ८ 

उ.वि.अभि/उ.वि.अधि. 
३ | सहा.अभि.श्रे-२/क.अ./झा.अ. ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ३२ 
४ | विभागीय लेखापाल po a: Leo ऐके -__| Pee बिळे शिळ आ pF 0 | q 
५ | प्रथम लिपीक १ == 26h = | 10 10 Po fi; = OO = po | = = | q 
६ | वरिष्ठ लिपीक 4 १ १ १ १ १ १ १ १२ 
७ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ २ २ १८ 

टंकलेखक ३ १ १ १ १ १ १ १ १० 

संगणक १ po Fo 10 ar | _ औट | | ee- pF oo | q 
१० | लघुलेखक (निम्म श्रेणी १ ft 28 i ee a ee क. |“ 
११ | भांडारपाल १ a ee 10 10 Po ॥ & =i 10 Pe ~ | q 
१२ | सहा. भांडारपाल १ शिळ अ = aa = | Fo po fF oo | 8, | q 
१३ | स्था. अभि. सहा. | lo 8 8 8 ४ ४ ४ ४ २८ 
१४ | आरेखक १ Fo Fo Fo po aa po | pF oo | q 
१५ | सहा. आरेख q he a १ a (_ ef eT ae fi; Ge = | q 
१६ | अनुरेखक Lee | q q q q q q q 9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 


अ. पदनाम का. अ., सि तिलारी कालवा | तिलारी कालवा | तिलारी कालवा | तिलारी कालवा तिलारी तिलारी | गुणनियंत्रण | एकूण 
क्र. पाटबंधारे प्रकल्प | उपविभाग क्र.१, | उपविभाग क्र.२, | उपविभाग क्र.३, | उपविभाग क्र.४, शिर्षकामे शिर्षकामे | उपविभाग, 
बांधकाम विभाग, | कोनाळकट्टा चराठे- कोनाळकट्टा चराठे- उपविभाग क्र.२, उपविभाग | कोनाळकट्टा 
चराठे- सावंतवाडी सावंतवाडी कोनाळकट्टा क्र.५, 
सावंतवाडी कोनाळकट्टा 
1 १_| २ ३ Le 4 & | ow ८ ९ | 9 | | 99 q 
१७ | वाहनचालक १ १ १ १ १ १ १ १ ८ 
१८ नाईक 1 १ ae po | ser fo po fh ee Fo | १3 
१९ | शिपाई ५ २ २ २ २ २ २ २ १९ 
२० ।चौकीदारा | १ १ १ १ १ १ १ १ ८ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १६० 
Tirmanwar Santosh Ramsian 0१ साका 


Ramkishan 


DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Date: 2019.04.26 15:15:01 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २६/०४/२०१९ चे सहपत्र. 

अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी व त्यांच्या अंतर्गत ७ 
उपविभागीय कार्यालयातील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या । सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
क्र. 
ial २ ३ | ok | 4 
Lee नामदेव गणपत घाडी मिस्त्री ०९ ३०/०६/२०१९ 
२ | राजाराम पांडूरंग रोकडे ३०/०६/२०२० 
३ | सत्यवान कुसाजी गवस ३१/०७/२०२२ 
४ | शिवराम दत्तात्रय राणे ३०/०६/२०२२ 
५ | देवू रामा नाईक ३०/०६/२०२२ 
६ | शामसुंदर महादेव गवस ३१/०७/२०२३ 
नामदेव विठठल गवस ३१/०३/२०२५ 
८ | सुरेश रामचंद्र गावडे ३०/०६/२०२५ 
९ | रामा तानाजी गवस ३१/०३/२०२६ 
| do. | नारायण जयराज परब वाहनचालक | 0०१. | ३१/०५/२०२१ 
| ११ | परशुराम गणु माळकर कारकून ०३ ३१/०५/२०१९ 
१२ | नारायण शिवाजी गवस ३०/११/२०२४ 
१३ | श्रीमती अलका अनंत नाईक २८/०२/२०२९ 
१४ | कृष्णा आत्माराम घाडी तारतंत्री ०८ ३१/०५/२०१९ 
१५ | रमेश महादेव घाडी ३१/०७/२०१९ 
१६ | धाकू दिपळू पवार ३१/०३/२०२२ 
१७ । गणपत कृष्णा राणे ३१/०५/२०२२ 
१८ | दयानंद सोनू नाईक ३१/०८/२०२५ 
१९ । दयानंद जिवाजी लोंढे ३१/०९/२०२६ 
२० | विष्णु सगूण घाडी ३१/०५/२०३१ 
२१ | अशोक लक्ष्मण गवस ३१/०८/२०२८ 
२२ | आनंद राजाराम Aled मुकादम | 0०१ | ३१/१२/२०२० 
२३ | प्रकाश गुंडु पाटील सुतार | ०१ | ३०/०४/२०२३ 
२४ | भालचंद्र दशरथ नाईक मदतनीस ०७ ३१/०५/२०१९ 
२५ | कचरु सालूजी वाघ ३०/११/२०१९ 
२६ | सदानंद दत्ताराम गवस ३०/०९/२०२३ 
२७ | दिपक विठोबा नाईक ३०/०४/२०२५ 
२८ | जमालसाहेब मकदुमसाहेब मुल्ला ३१/०५/२०२५ 
२९ | हरीराम माणिकराव देसाई ३१/१०/२०२८ 
३० | नामदेव तुकाराम सुतार ३१/०५/२०२९ 
३१ | फटी साबा गवस चौकीदार १२ ३१/०५/२०१९ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५३/१९)/मोप्र-१ 


अ. कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
क्र 
La | २ ३ | ok | 4 
३२ | नामदेव विठ्ठल नाईक ३१/०५/२०१९ 
३३ | सदाशिव साठू साळवी ३१/१२/२०२० 
३४ | तानाजी गोविंद गावडे ३०/०६/२०२१ 
३५ | कृष्णा गंगाराम लोंढे ३१/०५/२०२१ 
३६ | गणपत दत्ताराम गवस ३०/०९/२०२१ 
३७ | इद्रुस सुलेमान सय्यद ३१/१२/२०२१ 
३८ | नारायण गोविद राऊळ ३१/०१/२०२२ 
३९ । प्रेमानंद जिवाजी लोढे 39/04/2023 
४० | आपा पुंडलीक गवस ३१/०५/२०२३ 
४१ | कृष्णा काशिनाथ सळाम ३०/०४/२०२४ 
४२ | सुभाष धोंडू नाईक ३१/०८/२०२५ 
४३ | चंद्रकांत रत्नोजी गवस मजूर १८ ३०/०९/२०१९ 
४७४ | लक्ष्मण लाडू राऊळ ३१/०५/२०२० 
४५ | जिवबा शिवा गवस ३१/०३/२०२१ 
४६ | विश्राम केशव जाधव ३१/०५/२०२१ 
४७ । शिवाजी महादेव कदम ३१/०५/२०२१ 
४८ | काशिनाथ कृष्णा que ३०/०९/२०२१ 
४९ | महादेव विष्णू गवस ३०/०९/२०२१ 
yo अर्जुन रामा दळवी ३०/११/२०२१ 
५१ | आपा गोपाळ चोबे ३१/०५/२०२२ 
५२ बाळा शांकर पनासे ३१/०५/२०२२ 
५३ | नारायण तानाजी धर्ण ३०/०६/२०२२ 
५४ | अनंत बापू शिदे ३१/०७/२०२२ 
५५ | हिरोजी रामचंद्र गावडे ३१/०५/२०२४ 
५६ | नारायण महादेव दळवी ३१/०५/२०२५ 
५७ | श्रीमती रामाक्का रामा मरुरकर ३१/०८/२०२६ 
५८ | उत्तम काळू कदम २८/०२/२०२७ 
५९ | फिलीप्स झूजे लोबो ३०/०६/२०२९ 
६० | नारायण गोविंद गवस ३१/०३/२०३० 
६१ | अरूण यलगोंडा कंदुला सफाई कामगार ०४ ३१/०१/२०२१ 
६२ | श्रीमती गालम्मा OT. कोंगलेट्टी ३१/०१/२०२३ 
६३ । पेदान्ना हनुमंतय्या बेल्लारी ३१/०५/२०२३ 
६४ | रामा कद्रप्पा मरुरकर ३०/०६/२०२४ 
एकूण ६४ 


Tirmanwar Santosh 
Ramkishan 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 
DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 

Date: 2019.04.26 15:15:15 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


